मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या 
अधिपत्याखाली सार्वजनिक बांधकाम 
उप विभाग क्र.२, कणकवली या 
कार्यालयाच्या नावात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.७०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ ऑक्टोबर, 2023. 


संदर्भ : अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी यांचे क्र.रमंर/प्रशा-आस्था- 
१/३२४१, दि.१३ जुले, २०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक बांधकाम उप 
विभाग क्र.२ कणकवली मु.सिंधुदुर्गनगरी ता.कुडाळ हे उप विभागीय कार्यालय सद्य:स्थितीत 
कार्यान्वित आहे. 

सदर उपविभाग सिंधुदुर्गनगरी मुख्यालयाच्या ठिकाणी कार्यरत असल्याने जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाशी संबंधित आहे. उपविभागाच्या नावामध्ये क्र.२ कणकवली, मु.सिंधुदुर्गनगरी असा 
उल्लेख असल्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्यात संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे पत्रव्यवहार उशिरा 
होऊन प्रशासकीय कामात विलंब होत आहे. यास्तव सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.२ 
कणकवली मु.सिंधुदुर्गनगरी ता.कुडाळ या कार्यालयाच्या नावात बदल करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण या प्रादेशिक विभागांतर्गत 
असलेल्या अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांच्या अधिनस्त असलेले 
सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्र.२, कणकवली, मु.सिंधुदुर्गनगरी, ता.कुडाळ या कार्यालयाच्या 
नावात बदल करुन सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, सिंधुदुर्गनगरी, ता.कुडाळ असे करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.७०/प्रशासन-१ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१३१७३७४५३३१८ असा आहे. 
हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b733 


¢a211905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B5B2DA9CB10BA8C6D55247B5E56FE2206FFE50CB86 
R E WA L E 2E223A178F18C4C5BF7C34, cn=SUDEEP SAHADEO REWALE 
Date: 2023.10.13 17:41:38 +05'30' 
(सुदिप सहदेव रेवाळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 


) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. 
) 

) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली. 
उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, सिंधुदुर्गनगरी, ता.कुडाळ. 


प्रत :- 


१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

५) सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-४/अर्थसंकल्प-१ व अर्थसंकल्प-३, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


